जिल्हा पालक सचिवांच्या नेमणूका 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
झासन परिपत्रक क्रमांक: जिपास- १४२४/प्र.क्र.३५/र.व का.-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगूरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०००३२. 
दिनांक:- १३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक:जिपास १४१९/प्र.क्र.१/१८अ, 
दि. ०५.०८.२०१९. 
शासन परिपत्रक:- 
उपरोक्त “वाचा” येथील शासन निर्णयानुसार शासनाचे धोरणात्मक निर्णय, प्रशासकीय सुधारणा 
आणि विविध लोकोपयोगी व कल्याणकारी योजना यांची क्षेत्रीय स्तरावर अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी 
करण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पालक सचिव यांची नियुक्‍ती करण्यात येते. जिल्हा पालक सचिव पदी 
शासन परिपत्रकांप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या सचिवांची यापूर्वीची यादी खालीलप्रमाणे आहे:- 


अ.क्र | जिल्ह्यांची नावे पालक सचिव शासन परिपत्रकाचा 
दिनांक 

ae सिधुदुर्ग श्रीमती वल्सा नायर सिह, अपर मुख्य सचिव, ३.२.२०१५ 
गृहनिर्माण विभाग. 

२ | जळगाव श्री. राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव (सहकार व ३.२.२०१५ 
पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 

३ | कोल्हापूर श्री. राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव ३.२.२०१५ 
(महसूल,नोंदणी व मुद्रांक शुल्क), महसूल व वन 
विभाग. 

४ ।लातूर श्रीमती. मनीषा पाटणकर-म्हेसकर,अपर मुख्य ३.२.२०१५ 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

५ | नागपूर श्री. असीम कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव (9), नगरविकास | ५.१०.२०१६ 
विभाग. 

६ | नांदेड श्री. एकनाथ डवले , प्रधान सचिव (ग्रामविकास व ७.११.२०१७ 
पंचायत राज), ग्रामविकास विभाग. 

७ | अकोला श्री. सौरभ विजय, प्रधान सचिव व विकास आयुक्त, ५.१०.२०१८ 
नियोजन विभाग. 

८ | भंडारा श्रीमती आभा शुक्ला, प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ३.१.२०१९ 
ऊर्जा व कामगार विभाग. 

९ | ठाणे श्रीमती सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव, कौडल्य । ९.९.२०१९ 
विकास व उद्योजकता विभाग. 

किं ० | जालना श्री. पराग जेन- नैनुटिया, प्रधान सचिव (परिवहन व २८.२.२०२० 
बंदरे), गृह विभाग. 

दिं q अमरावती श्रीमती आय.ए.कुंदन, प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक २८.२.२०२० 
विकास विभाग. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपास- १४२४/प्र.क्र.३५/र.व का.-२ 


१२ | गडचिरोली श्री. मिलिद म्हेसकर, अपर मुख्य सचिव (१), १०.०९.२०२० 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

१३ | सातारा श्री. ओम प्रकाश गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त । १२.०१.२०२१ 
विभाग. 

१४ | धुळे श्री. विकासचंद्र रस्तोगी , प्रधान सचिव, उच्च व २८.०७.२०२१ 
तंत्रशिक्षण विभाग. 

१५ | नंदुरबार श्री.बी. वेणूगोपाल रेड्डी, प्रधान सचिव (वने), महसूल व | २८.०७.२०२१ 
वन विभाग. 

१६ | बीड श्री.विजय वाघमारे, सचिव ,आदिवासी विकास विभाग. । २१.१.२०२२ 

१७ | पालघर डॉ.सोनिया सेठी, प्रधान सचिव (मदत व पुर्नवसन), २१.६.२०२२ 
महसूल व वन विभाग. 

१८ | औरंगाबाद डॉ. हर्षदीप कांबळे, प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ०२.०९.२०२२ 
ऊर्जा व कामगार विभाग. 

१९ | बुलढाणा श्रीमती.शैला ए., सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त ०२.०९.२०२२ 
विभाग. 

२० | गोंदिया श्री.रणजीतरिह देओल,प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व | ०२.०९.२०२२ 
क्रीडा विभाग. 

२१ | परभणी श्री.दीपक कपूर, अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग. | ६.१.२०२३ 

२२ वर्धा SI. अनुपकुमार यादव, सचिव, महिला व बालविकास | ६.१.२०२३ 
विभाग. 

२३ | रत्नागिरी श्रीम.सीमा व्यास, अपर मुख्य सचिव व वि.चौ.अ.(१), १.०२.२०२३ 
सामान्य प्रशासन विभाग. 

२४ | सांगली श्रीमती.विनिता वेद Res, प्रधान सचिव (कामगार), १.२.२०२३ 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 


2. आता खालील विवरणपत्रात नमूद जिल्ह्यांकरेता पालक सचिवांच्या रिक्‍त झालेल्या पदांवर 
विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार नवीन पाळक सचिवांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र जिल्हा नवीन पालक सचिव 

Fr] नाशिक श्रीमती राधिका रस्तोगी, प्रधान सचिव (अ.व सु.), गृह विभाग 

२ | सोलापूर श्री. संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग 

3 | यवतमाळ श्री. एन.नवीन सोना, सचिव (२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

४ | पुणे श्रीमती. व्ही. राधा, अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग 

५ । चंद्रपूर श्री. संतोष कुमार, प्रधान सचिव व वि.का.अ.(अपील), महसूल व वन विभाग 

६ । वाशिम श्री. दिनेश वाघमारे, प्रधान सविव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


(रोहयो चा अति. कार्य.) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपास- १४२४/प्र.क्र.३५/र.व का.-२ 


७ | मुंबई हहर | डॉ. आय.एस.चहल, अपर मुख्य सचिव (गृह), (खनिकर्म) या पदाचा 
अति.कार्य.) 
८ । रायगड डॉ. के.एच.गोविदराज, प्रधान सचिव (२), नगर विकास विभाग 
९ | मुंबई उपनगर | श्री. संजय खंदारे, प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
a ० | अहमदनगर = | श्री. प्रवीण दराडे, प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
| q | हिंगोली श्रीमती रिचा बागला, प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग 
१२ | धाराशिव श्रीमती अन्झु सिन्हा, सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९१३१९१९३८२७०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Wd: 


q 


AN AD 


2) x 


दु 


Nn S&S OM 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८“? 


Digitally signed by DEEPAK BALIRAM MORE 

E FE p A K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a0a9028f5cf4e8fcecfl 1939b538cdb87cae4191992¢3276467 
3815b5778002, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1F58034677 1018D055C7DDCC0846B3C1 AC2F6340A90 
B4E8E3D43CD01491A17DE, cn=DEEPAK BALIRAM MORE 
Date: 2024.09.13 19:20:30 +05'30' 


उप सचिव (प्र.ना.,उ. आणि सु.) 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधान परिषद, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सर्व मा. संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सर्व संबधित जिल्हा पालक सचिव 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 


१०) सर्व जिल्हाधिकारी 


११ 
१२ 


सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई (प्रसिद्धीसाठी) 


१३) सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या प्रशासकीय 


नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे.) 


१४) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५) निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


